सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत मंत्रालय व नवीन 
प्रशासन भवन इमारतीच्या परिरक्षण/देखभाल व 
साफसफाई व्यवस्था पाहणाऱ्या कार्यासन प्रशञा-४ 
च्या आस्थापनेवरील पदांचा आकृतीबंध 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णक क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.२१०/प्रशासन-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- १४ ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा : 9) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक - इएसटी-२००२/प्र.क्र.२०७/प्रशा-४, 

दिनांक- 09.09.2090, 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक-उदृव्य/२०१०/प्र.क्र.९०/प्रशा-४, 
दिनांक- १७.०४.२०१० व दि. २१.०४.२०१०, 

3) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक- पदनि-२०१७/प्र.क्र.२५/प्रशा-४, 
दिनांक- ०८.०२.२०१७, 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक - ११/०२/२०१६, 

५) वित्त विभाग पत्र क्रमांक - पदनि-२०२१/प्र.क्र.३४/२०/आपुक, 
दिनांक - २३/०६/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कार्यासन प्रशासन-४ च्या आस्थापनेवरील “मंत्रालय व नवीन 
प्रशासन भवन इमारतींच्या परिरक्षण/देखभाळ व साफसफाई व्यवस्थेसाठी” असणाऱ्या नियमित 
संवर्गातील एकूण २१९ पदांच्या आकृतीबंधास वाचा येथील क्र. १ अन्वये शासन मंजूरी देण्यात आली 
होती. वाचा येथील क्र.२ अन्वये उपरोक्त आकृतीबंधातील उद्ाहकांची २३ पदे कार्यकारी अभियंता, 
दक्षिण मुंबई विद्युत विभाग यांच्या आस्थापनेवर हस्तांतरित करण्यात आली. तसेच, वाचा येथील क्र. ३ 
अन्वये, या विभागातील प्रज्ञा-४ कार्यासनाच्या आस्थापनेवरील गट-ड संवर्गातील ४५ पदे निरसित 
करण्यात आलेली आहेत. 


वाचा येथील क्र. ४ अन्वये वित्त विभागाकडून देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कार्यासन प्रशासन-४ च्या आस्थापनेवरील मंत्रालय व नवीन प्रशासन 
भवन इमारतींच्या परिरक्षण/देखभाळ व साफसफाई व्यवस्थेसाठी असणाऱ्या नियमित संवर्गातील पदांचा 
आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार सुधारित आकृतीबंधाचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय सचिव समितीसमोर 
सादर करण्यात आला होता. वाचा येथील क्र. ५ अन्वये उच्चस्तरीय सचिव समितीने सदर प्रस्तावास 
दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कार्यासन प्रशासन-४ च्या 
आस्थापनेवरील “मंत्रालय व नवीन प्रशासन भवन इमारतींच्या परिरक्षण/देखभाळ व साफसफाई 
व्यवस्थेसाठी” असणाऱ्या नियमित संवर्गातील पदांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.२१०/प्रशासन-४ 


शासन निर्णय:- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कार्यासन प्रशासन-४ च्या आस्थापनेवरील “मंत्रालय व 
नवीन WIR भवन इमारतींच्या परिरक्षण/देखभाल व साफसफाई व्यवस्थेसाठी” असणाऱ्या खालील 
एकूण नियमित १५० पदांच्या आकृतीबंधास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम वेतनस्तर सध्या/मूळ मंजूर सध्या उच्चस्तरीय सचिव 
पदसंख्या कार्यरत पदे | समितीने मंजूर केलली 
पदे/सुधारित आकृतीबंध 
कि सहायक एस-१४ २ २ २ 
रू.३८६००-२२८०० 
२ लेखा लिपिक एस-६ शिंगी | a 
रू.१९९००-६३२०० 
३ लिपिक- एस-६ शिंग | aa 
टंकलेखक रू.१९९००-६३२०० 
४ लघुटंकलेखक एस-८ शिश शि झगा 
रू.२५५००-८११०० 
4 आग पहारेकरी एस-६ २ शि ० 
रू.१९९००-६३२०० मृत संवर्ग 
६ स्वच्छता एस-८ शिंग | १-- १ नवीन पद 
निरीक्षक रू.२५५००-८११०० 
9 अग्नुसरक्षा एस-१० शिंग शि शिका 
अधिकारी रू.२९२००-९२३०० 
é प्रमुख एस-७ 3 i 3 
अग्निशामक रू.२१७००-६९१०० 
विमोचक 
९ अग्निशामक एस-६ 8 i | 8 
विमोचक रू.१९९००-६३२०० 
i ० मुकादम एस-३ २ 9 ११ 
रू.१६६००-५२४०० मुकादम 
मुख्य स्वच्छक एस-३ द ae ors 
रू.१६६००-५२४०० रू.१६६००-५२४०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.२१०/प्रशासन-४ 


| q | मुख्य सफाईगार एस-३ q i ० 
er en मृत संवर्ग 

१२ दारवान एस-३ ९ १२ २१ 
Ro) -4 
000-0000) दारवान 

सहायक दारवान एस-३ १७ 3 
Ve _ 
रू.१६६००-५२४०० एस-३ 
रू.१६६००-५२४०० 

१३ विशेष स्वच्छक एस-१ शि १ a ० 
रू.१५०००-४७६०० मृत संवर्ग 

१४ स्वच्छक एस-१ १२५ ष्ट ८८ 
रू.१५०००-४७६०० 

१५ सफाईंगार एस-१ १५ १४ १४ 
रू.१५०००-४७६०० 

१६ शिपाई एस-१ गि Ls | 
रू.१५०००-४७६०० 

१७ एकूण १९६ | oe १५० 


२. मुकादम व मुख्य स्वच्छक आणि दारवान व सहा. दारवान या संवर्गातील पदांची कर्तव्ये व 
जबाबदाऱ्या तसेच, त्या पदांची वेतनश्रेणीदेखीलळ समान असल्यामुळे त्या संवर्गांचे एकत्रीकरण करून 
wed मुकादम आणि दारवान हे दोन संवर्ग कायम ठेवण्यात येत आहेत. 

३. आग पहारेकरी, मुख्य सफाईगार आणि विशेष स्वच्छक हे तीन संवर्ग मृत संवर्ग म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहेत. 

४. या सुधारित आकृतीबंधानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या पदांचे वेतन व भत्यांचा खर्च यापूर्वी 
ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येत होता त्याच लेखाशिर्षाखाली यापुढेही खर्ची टाकण्यात 
यावा. 

५. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. २९१/आपुक, दि. ३०.०७.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.२१०/प्रशासन-४ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२११०१४१३५४४८४९१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rohini Bhalekar 
Date: 2021.10.14 14:22:11 +05'30' 
(रोहिणी भालेकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
४. मा. मुख्य सचिव, 
५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
६. प्रधान सचिव (व्यय)/ (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 
७. प्रधान सचिव (प्र.सु.व र. व OT), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.सर्व उप सचिव/अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१२.संचालय, लेखा व कोषागरे, मुंबई, 
१३.उप सचिव, वित्त विभाग (व्यय-११/वित्तीय सुधारणा-१/आपुक), मंत्रालय, मुंबई, 
१४.कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१५.कार्यासन- प्रशासन-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६.कार्यासन- प्रशासन-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


